दक्षता जनजागृती सप्ताह 


साजरा करण्याबाबत. 
दि.३० ऑक्टोबर ते ०५ नोव्हेंबर, २०२३ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: दजस-२०२३/प्र.क्र.५३/११-अ 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक - १६ ऑक्टोबर, 2023 


पहा :- शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-२००१/११२८/ प्र.क्र.४३/०१/११-अ, 
दिनांक : २२ ऑक्टोबर, २००१ 
परिपत्रक 


राज्यात दरवर्षी दक्षता जनजागृती सप्ताह (Vigilance Awareness Week) आयोजित करण्याचा निर्णय 
संदर्भाधीन दिनांक २२ ऑक्टोबर, २००१ च्या शासन आदेझान्वये घेण्यात आला आहे. यावर्षी दि.३० ऑक्टोबर ते 
०५ नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत दक्षता जनजागृती सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय 
दक्षता आयोगाने जाहीर केले आहे. या सप्ताहाकरीता यावर्षी "भ्रष्टाचाराला नाही म्हणा ; राष्ट्रासाठी वचनबध्द 
व्हा” (Say no to corruption; commit to the Nation) ही संकल्पना निश्चित करण्यात आली आहे. 


२. त्यानुसार राज्यातदेखीळ यावर्षी दिनांक ३० ऑक्टोबर ते ०५ नोव्हेंबर, २०२३ या कालावधीत दक्षता 
जनजागृती सप्ताहाचे (Vigilance Awareness Week) आयोजन करावयाचे आहे. या संदर्भात पुढीलप्रमाणे सूचना 
देण्यात येत आहेत- 


अ) राज्य शासनाचे सर्व विभाग व त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख, राज्य शासनाचे 
अंगीकृत उपक्रम, सहकारी संस्था, स्वायत्त संस्थांमार्फत वरील कालावधीत दक्षता जनजागृती सप्ताहाचे आयोजन 
करण्यात यावे. 

ब) दिनांक ३० ऑक्टोबर,२०२३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या प्रतिज्ञेने कार्यक्रमाचा प्रारंभ 
होईल. विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख किंवा ज्येष्ठतम अधिकारी यांच्या उपस्थितीत सर्व अधिकारी / कर्मचारी 
प्रतिज्ञा करतील. (प्रतिज्ञेचा नमुना सोबत जोडला आहे.) 


क) प्रतिज्ञा केल्यानंतर मा. राज्यपाल व मा. मुख्यमंत्री यांनी या सप्ताहानिमित्त दिलेला संदेश उपस्थितांना वाचून 
दाखविण्यात येईल. ( संदेशांच्या प्रती सोबत जोडल्या आहेत.) 


ड) या सप्ताहाच्या निमित्ताने मा. राज्यपाल व मा. मुख्यमंत्री यांचा संदेश राज्यातील जनतेसाठी प्रसृत करण्यात 
यावा. 


३. या सप्ताहाच्या निमित्ताने पुढीलप्रमाणे कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे - 

आओ) कार्यालयांच्या दर्शनी भागात व सार्वजनिक ठिकाणी (जसे, रेल्वेस्थानक, बसथांबे, विमानतळे, इत्यादि) 
भ्रष्टाचार निर्मूलन जनजागृतीविषयक भित्तिपत्रक/ कापडी फळक/साईन बोर्ड लावण्यात यावेत. व्हॉट्सअँप, इत्यादि 
इलेक्ट्रॉनिक समाजमाध्यमांचा, ई-मेल्स, एस.एम.एस. यांचाही जनजागृतीसाठी वापर करावा. 

बो मुंबई, पुणे यासारख्या मोठया शहरांतील मोक्याच्या ठिकाणी व्हेरीएबल मेसेज सिस्टिम बोर्डाद्वारे भ्रष्टाचार 
निर्मुलन जनजागृतीविषयक संदेश प्रसारीत करण्यात यावेत. 


क) भ्रष्टाचाराच्या दुष्परिणामांवर प्रकाश टाकण्यासाठी कार्यालये/शाळा/ महाविद्यालयांच्या स्तरावर 
वादविवाद स्पर्धा/व्याख्याने/ निबंधस्पर्धा/ कार्यशाळा/ चर्चासत्र/मुलाखती यांचे आयोजन करावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दजस-२०२३/प्र.क्र.५३/११-अ 
S) भ्रष्टाचार निर्मूलन जनजागृतीविषयक विशेष पुस्तिकांचे प्रकाहन व वाटप करावे. 


इ) राज्यातील अशासकीय संघटना, स्वयंसेवी संस्था, सामान्य नागरीक यांना दक्षता जनजागृती मोहिमेत 
मोठया प्रमाणावर/उत्स्फुर्तपणे सहभागी होण्याकरीता आवाहन करावे. त्याकरीता पथनाट्ये /नाटिका, 
काव्यवाचन, इ. नाविन्यपूर्ण व आकर्षक योजना/ कार्यक्रमांची आखणी करावी. 

फ) राज्य शासनाचे सर्व विभाग, विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांत 
भ्रष्टाचार निर्मूलन जनजागृतीविषयक विविध स्पर्धा/ व्याख्याने/ निबंधस्पर्धा इ. उपक्रमांचे आयोजन करावे. 


४. या सप्ताहाच्या आयोजनासाठी स्वतंत्रपणे निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नसल्याने प्रत्येक 
कार्यालयाने त्यांच्याकडील उपलब्ध निधीतूनच खर्च करावयाचा आहे. 

५. दक्षता जनजागृती सप्ताहाच्या आयोजनासंबंधीची जबाबदारी महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक 
विभाग यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. त्यांनी सदर सप्ताहाचे आयोजन करुन त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 

६. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी या सूचना त्यांच्या आधिपत्याखालील सर्व 
विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणाव्यात. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१०१६१८२६५३५८०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by PRASHANT 


SAJANIKAR 
DN: CN = PRASHANT SAJANIKAR, C = 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
SAJANIKAR _ itninistranion béPartuent 
Date: 2023.10.17 11:12:08 +05'30' 
(प्रशांत साजणीकर) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 
मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, 
उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, 
सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, 
उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, 
उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, 
विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा, 
विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, 
सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
* महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
* प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई, 
* प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई, 
* प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दजस-२०२३/प्र.क्र.५३/११-अ 


* सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

* सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

* आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 

* महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख, 
सर्व विधीमंडळ सदस्य, 

* सामान्य प्रशासन विभागाची आस्थापना शाखा, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

निवडनस्ती (११अ) 

*पत्राने 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


दक्षता जनजागृती सप्ताह (Vigilance 
Awareness Week) साजग कगरण्यावावत. 
दि.२१ ऑक्टोबर, ते ६ नोव्हेंबर 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः संकोर्ण-२००१/११२८/प्र.क्र.४३/०१/९१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई- &०० ०३२. 
दिनांक : २२ ऑक्टोबर, २००१. 


शासन निर्णय :- 


गज्यात गतबषी प्रथमच दि. ३१ ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर, २००० या कालावधीत "दक्षता जागरुकता सप्ताह" 
(Vigilance Awareness Week) आयोजित करण्यात आला होता. जनतेमध्ये भ्रष्टाचागबावत जागृती निर्माण 
करण्याच्या दृष्टीने सदर उपक्रम अत्यंत उपयुक्‍त सिध्द झाल्याने आता, प्रतिवर्षी सरदार बल्लभभाई पटेल यांच्या दि.३१ 
ऑक्टोबर या जन्मदिवसापासून एक आठवडा (दि. ३१ ऑक्टोबर ते ६ नोव्हेंबर) या कालावधीत "दक्षता जनजागृती 
सप्ताहाचे"(९1४118120 Awareness Week) आयोजन करण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


दक्षता जनजागृती सप्ताहाचे आयोजन करताना पुढे नमूद केलेल्या मार्गांचा अवलंब करण्यात यावा. 


अ) राज्य शासनाचे सर्व विभाग व त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभागप्रमुख/ कार्यालय प्रमुख, राज्य शासनाचे 
अंगीकृत उपक्रम, सहकारी संस्था, स्वायत्त संस्थामार्फत सप्ताहाचे आयोजन करण्यात यावे. 


ब) दि. ३१ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११.०० बाजता भ्रष्टाचार निर्मूलनाची शपथ घेऊन कार्यक्रमाचा प्रारंभ होईल. 
Feary कार्यालय प्रमुख किंबा उपस्थितांपैकी ज्येष्ठतम अधिकारी सर्वांना शपथ देतील. (शपथेचा नमुना सोवत 
जोडला आहे.) 


क) शपथ घेतल्यानंतर मा.राज्यपाल व मा.मुख्यमंत्री यांनी या सप्ताहानिमित्त दिलेला संदेश उपस्थितांना वाचून 
दाखविण्यात येईल. 


इ) या सप्ताहाच्या निमित्ताने मा.गज्यपाल व मा.मुख्यमंत्री यांचा संदेश राज्यातील जनतेसाठी प्रसुत करण्यात यावा. 


इ) या सप्ताहाच्या निमित्ताने पुढील कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे. 

१. कार्यालयाच्या दर्शनी भागात व मोक्याच्या ठिकाणी भित्तीपत्रक, कापडी फलक लावणे. 
कार्यालये/शाळा/महाविद्यालयांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या दुष्परिणामांबर प्रकाश टाकण्यासाठी चर्चासत्रे, 
वादविवाद स्पर्धा/व्याख्याने/निबंधस्पर्धा/कार्यशाळा यांचे आयोजन करणे. 
fasta पुस्तिकांचे (8180181 Journal) प्रकाशन करणे. 

४. राज्यातील अशासकोय संघटना, स्वयंसेबी संस्था, सामान्य नागरीक यांना दक्षता जनजागृती मोहिमेत 
सहभागी होण्याचे आवाहन करणे. 


aw 


कृ.मा.प. 


6: Scanned with OKEN Scanner 


ARs 
५. केंद्रोय दक्षता आयोगाच्या http://www.cve.nic.in या संकेतस्थळावर (Web-site) उपलब्ध 
साहित्याचा जनतेमध्ये वितरणासाठी उपयोग करणे. 


याव्यतिरिक्त कार्यालयीन इमारतीच्या दर्शनी भागावर "भ्रष्टाचारासंबंधी काही माहिती असल्यास अगर लाच 
मागणाऱ्या लोकसेबकाबद्दल तक्रार असल्यास लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाशी संपर्क साधावा" अशी सूचना व 


लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या स्थानिक कार्यालयाचा पत्ता आणि दूरध्वनी क्रमांक लिहिलेला कायमस्वरुपी फलक 
लावण्यात यावा. 


या सप्ताहाच्या आयोजनासाठी स्वतंत्रपणे निधी उपलब्ध करुन देता येणार नसल्याने प्रत्येक कार्यालयाने 
त्यांच्याकडील उपलब्ध निधीतूनच खर्च करावा. 


दक्षता जनजागृती सप्ताहाच्या आयोजनासंबंधीची जवाबदारी महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिवंध विभाग यांच्यावर 
सोपविण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने, 


@ It eT) | bd 


a 


(बी.के.अग्रवाल) 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव. 
vid, 
राज्यपालांचे प्रधान सचिव, 
मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहाय्यक, 

शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिब/प्रधान सचिव/सचिव, 

महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
* प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई, 

* प्रबंधक, उच्च न्यायालय ( अपील शाखा), मुंबई, 

* प्रवंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्‍त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
* सचिव, महाराष्ट्र विधान सभा सचिवालय, मुंबई, 

* सचिव, महाराष्ट्र विधान परिषद सचिवालय, मुंबई, 

* सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

* आयुक्‍त राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग/कार्यालय प्रमुख, 
सा.प्र.विभागातील सर्व प्रशासकीय RT, 

निवड नस्ती. ae 

* पत्राने | 


6: Scanned with OKEN Scanner 


प्रतिज्ञा 


आपल्या देशाच्या आर्थिक, राजकोय आणि सामाजिक 
प्रगतीमध्ये भ्रष्टाचार हा प्रमुख अडथळा आहे असे मला वाटते. भ्रष्टाचार 
निर्मुलनासाठी सरकार, नागरिक आणि खाजगी क्षेत्र या सर्व घटकांनी 
संघटितपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे असे मला वाटते. 

प्रत्येक नागरिकाने दक्ष राहायला पाहिजे आणि सदैव 
प्रामाणिकपणा व सचोटी यांच्या उच्चतम मानकांप्रती वचनबध्द असायला हवे 
आणि भ्रष्टाचाराविरुध्द लढा देण्यासाठी साथ दिली पाहिजे याची मला जाणीव 
आहे. 


म्हणून मी प्रतिज्ञा घेतो की : 


«७  जोीवनाच्यासर्व क्षेत्रांत सच्चेपणा आणि कायद्याचे पालन करेन. 

«७ लाच घेणार नाही आणि लाच देणार नाही. 

© सर्व कामे प्रामाणिकपणाने आणि पारदर्शक पद्धतीने करेन. 

©  जनहितासाठीकार्य करेन. 

७ & व्यक्तिगत वागणूकीत सचोटी दाखवून उदाहरण घालून देईन. 

७ भ्रष्टाचाराच्या कोणत्याही घटनेची माहिती योग्य अभिकरणास देईन. 


6: Scanned with OKEN Scanner 


राज WT 


g 
age 
TA it 
९१०) गक? 


मलबार हिल 
रमेश बैस purple 
wrt xh 
राज्यपाल, महाराष्ट्र वक कह 
* २७ सप्टेंबर 2023 


संदेश 


भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनजागृतीच्या उपायांचा भाग म्हणून राज्यात दिनांक ३० 
ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत दक्षता जनजागृती सप्ताहाचे 
आयोजन करण्यात आले आहे. 


यावर्षी सप्ताहाची संकल्पना 'भ्रष्टाचाराला नाही म्हणा; राष्ट्रासाठी वचनबद्ध 
व्हा' अशी ठेवण्यात आली आहे. देशाला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी 
स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ प्रत्येकाकरिता महत्वाचा आहे. देश भ्रष्टाचार मुक्त झाला, 
तर विकसित भारताचे उद्दिष्ट अधिक लवकर साध्य करता येईल. या दृष्टीने वैयक्तिक 
तसेच संस्थात्मक स्तरावर पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि सचोटीची संस्कृती 
रुजविणे आवश्यक आहे. 'दक्षता जनजागृती सप्ताह' उपचार न राहता ती निरंतर सुरु 


राहणारी लोकचळवळ झाली पाहिजे. 


प्रत्येकाने भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी कटिबद्ध होण्याचा 
संकल्प करावा असे आवाहन करतो व सप्ताहाच्या सफलतेसाठी आपल्या शुभेच्छा 


देतो. 


14 
राज्यपाल, महाराष्ट्र 


6: Scanned with OKEN Scanner 


एकनाथ संभाजी शिदे 
मुख्यमंत्री 


महाराष्ट 


मंत्रालय 


गवड ४०० ०3 २ 


09 (1 2073 


शुभेच्छा 

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागामार्फत ३० ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर, २०२३ या 
कालावधीत दक्षता जनजागृती सप्ताह साजरा करण्यात येणार असल्याचे समजून आनंद झाला. 

भ्रष्टाचारविरुद्धच्या जनजागृतीच्या उपायांचा भाग म्हणून दरवर्षी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या 
धर्तीवर हा सप्ताह साजरा केला जातो. विकसित भारताच्या दिशेने जाताना भ्रष्टाचार मूळापासून नष्ट 
करणे हे शासनाचे प्रथम उद्दिष्ट आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचार मुक्‍त भारताचा नारा 
दिला आहे. असा भारत साकारण्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्रित येवून भ्रष्टाचाराचा विरोध 
केला पाहिजे. 

या सप्ताहामुळे भ्रष्टाचाराची साखळी तोडण्यासाठी नागरीक जागरुक होतील. याचा विरोध 
करण्यासाठी त्यांचा सहभागही वाढेल. दक्षता जनजागृती सप्ताहानिमित्त आपण सवांनी भ्रष्टाचार 
निर्मुलनाची प्रतिज्ञा घेऊया. देशाच्या विकासात आपला वाटा म्हणून हा सप्ताह यशस्वी करण्यासाठी 
योगदान देऊया, असे आवाहनही सप्ताह निमित्ताने करतो. दक्षता जनजागृती सप्ताहानिमित्त 


आयोजित सर्व उपक्रमांना मन:पूर्वक शुभेच्छा ! \ 


Le (8) क 


(एकनाथ संभाजी शिंदे) 


a 


दूरध्वनी : ०२२-२२०२५१५१/२२०२ ५२२२, फॅक्स: ०२२-२२०२ ९२९४ 
ई-मेल : ७॥७॥१॥1859॥8.90९५.॥॥, वेब साईट > www.maharashtra.gov.in 


'@ : Scanned with OKEN Scanner 


